सन 2023-28 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- वाप्रयो२०२४/ प्र.क्र.५९/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- 

१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / २००९/ उद्योग- २, 
दिनांक ३१/०८/ २००९. 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्र. डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / २००९ / उद्योग- २, 
दिनांक ०१/०२/ २०१०. 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९ / प्र.क्र.३२८/ उद्योग- २, 
दिनांक २१/०८/२०१०. 

४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-१७१४/प्र. क्र. ३/ उद्योग-२, दिनांक 

२७/१०/२०१४. 


५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान-२०२१/ 
H-19192, दि.२६/०८/२०२१ 
६) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान-२०२१/ 
ओ-१०६७, दि.२९/११/२०२१ 
७ अतिरिक्त उद्योग संचालक संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान-२०२२/ओ-१३०, दि.१०/०२/२०२२ 
८) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान-२०२२/ 
ओ-६५३, दि.१०/०५/२०२२ 
९) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान-२०२२/ 
ओ-८११, दि.२४/०६/२०२२ 
qo) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान-२०२२/ 
ओ-९१८, दि.२२/०७/२०२२ 
११) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान-२०२२/ 
अ-२३९, दि.१०/०२/२०२३ 
१२) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान- 
२०२२/ओ-३०४, दि. २३/०२/२०२३ 
१३) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान- 
२०२४/ओ-२६७, दि. ०५/०३/२०२४ 
१४) उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभागाचा शासन निर्णय क्र. वाप्रयो २०२०/प्र.क्र ६६/उद्योग-२, दिनांक 
२१/०२/२०२४ 
१५) उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभागाचा शासन निर्णय क्र. वाप्रयो २०२३/प्र.क्र ८७/उद्योग-२, दिनांक 
२२/०३/२०२४ 
१६) उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभागाचे दिनांक २७/०३/२०२४ चे पुनर्विनियोजन ज्ञापन. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन 
देणे, सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी 
तसेच द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण-२००१, 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रयो२०२४/ प्र.क्र.५९/ उद्योग-२ 


दि.१९/१०/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केले. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून 
राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या व अंतिमत: विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के 
मुल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास 
देण्याबाबत ची योजना झासनाने दि.३१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे. 
मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०१/०४/२०२४ व दिनांक ०४/०२/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
वाईन उत्पादक घटकास प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रलंबित दावे निकाली काढणे व सदर योजनेची 
अंमलबजावणी पुढे सुरु ठेवण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. १३ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 
त्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी राज्यकर सह आयुक्त (व्हॅट व्यवस्थापन) नाशिक विभाग नाशिक, राज्यकर सह 
आयुक्‍त मोठे करदाते कक्ष-३ मुंबई, राज्यकर सह आयुक्त पुणे विभाग पुणे, राज्यकर सह आयुक्त (Se 
व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग सोलापूर यांचेकडून प्रोत्साहन परताव्याबाबत प्राप्त प्रस्ताव व उद्योग 
संचालनालयामार्फत उपरोक्‍त संदर्भाधीन अ.क्र. ०५ ते १३ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार वाईन 
उत्पादक घटकास प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१,२०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षाचे एकूण रु. 
९६,३६,३८,९८३/- एवढया रकमेतून रु. १५ कोटी वजा जाता रु. ८१, ३६,९३,७६८/- एवढया रकमेचे एकूण १२ 
प्रलंबित दावे, सन २०१९-२० वा त्यापूर्वीच्या कालावधीचे एकूण रु. २,१०,०८,०२६/- एवढया रकमेचे १५ दावे 
तसेच रु. ५७,०६,३२,८०४/- इतक्या रकमेचे १५ दावे असे एकूण रु. १४०,५३,३४,५९८/- रकमेचे प्रलंबित दावे 
निकाली काढण्याकरीता एवढया निधीची आवश्‍यकता आहे. 

२. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता वित्त विभागामार्फत सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत एकूण रु. १५ 
कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक १५ नुसार दिनांक २२/०३/२०२४ चा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. उद्योग विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार वाईन उद्योग प्रोत्साहन 
योजनेअंतर्गत उर्वरीत प्रलंबित दावे निकाली काढण्याकरीता मुख्यलेखाशिर्षामधून (२८५२ ०४३४) सामुहिक 
प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधीमधून रु. १०० कोटी एवढा निधी मुख्यलेखाशिर्ष (२८५२ 
०४७२) वाईन प्रोत्साहन योजनेकरीता पुनर्विनियाजन करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 
संदर्भाधीन क्रमांक १६ अन्वये रु. १०० कोटी एवढा निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
सदर योजनेकरीता उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथे नमूद केलेले शासन 
निर्णय / परिपत्रक/ शुध्दीपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/हार्तीची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, उद्योग संचालनालयामार्फत प्राप्त 
रु. ९९,९९,७८,०६४.४/- (रु. नव्याण्णव कोटी नव्याण्णव लाख अटठ्ठयाहत्तर हजार चौसष्ट फक्त ) चे एकूण 
४२ प्रलंबित दावे निकाली काढण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. oo वका नाव _ 0 व्याची रक्‍कम 
(रुपये) 
१ | गुड ड्रॉप बाईन्स सेलर्स प्रा ,तललि.नाशिक १/१०/२०२० ते३१/३/२०२१ ३,०७,३०,८७४ 
२ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स प्रापुणे.लि. ०१/१०/२०२० ते ३१/०३/२०२१ ३१,४९,१३४ 
३ | मोईत हेन्नेसी इंडिया प्रालि. नाशिक ०१/०४/२०२० ते ३०/०९/२०२० ९,११,२१६ 
४ | मोईत हेन्नेसी इंडिया प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०२० ते ३१/०३/२०२१ ४३,७५,६८५ 
५ | सुला बाईनयार्डस्‌ प्रालि.नाशिक ०१/१०/२०२० ते ३१/०३/२०२१ १९,०८,५०,९२८ 
६ | हिल क्रेस्ट फुडस्‌ अंड बेबरेजेस प्रापुणे लि. ०१/१०/२०२० ते ३१/०३/२०२१ १६,८७,१२१ 
७ । मोईत हेन्नेसी इंडिया प्रा.लि. मुंबई ०१/०४/२०२१ ते ३०/०९/२०२१ ३८,२६,६३२ 
८ | फ्रटेली वाईन्स प्रा.लि.सोलापृ ०१/१०/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ ३,८५,०४,४०१ 
९ | फ्रटेली बाईन्स प्रा.लि., नाशिक ०१/०४/२०२२ ते ३०/०९/२०२२ ३,८४,९६,६२४ 
१० | सुला विनियार्ड प्रा.लि., नाशिक ०१/०४/२०२१ ते ३०/०९/२०२१ ९,४७,१०,०८९ 
११ | सुला विनियार्ड प्रा.लि., नाशिक ०१/१०/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ २१,९६,८३,९१२ 
१२ | सुला विनियार्ड प्रा.लि., नाशिक ०१/०४/२०२२ ते ३०/०९/२०२२ १८,६७,६७,१५२ 
१३ । मे.बॅलोनि विनियार्ड, प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ १६,४४,८४२ 
१४ | मे.बॅलोनि विनियार्ड, प्रा.लि. नाशिक ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ८,२४,४९७ 
१५ | मे.बॅलोनि विनियार्ड, प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ १२,१३,३९८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रयो२०२४/ प्र.क्र.५९/ उद्योग-२ 


१६ | मे.बॅलोनि विनियार्ड, प्रा.लि. नाशिक ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ ९,६१,९७८ 
१७ । Hac विनियारड, प्रावल. नाशिक ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ १२,००,११२ 
१८ | यॉर्क बाईनरी प्रा.लि., नाशिक ०१/०४/२०१७ ते ३०/०९/२०१७ ८,८८,२२२ 
१९ । मे.बॅलोनि विनियार्ड, प्रावलि. नाशिक ०१/१०/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ १५,२३६,६०४ 
२० । मे.बॅलोनि विनियार्ड, प्रा.लि. नाशिक ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ १०,२९,१८१ 
२१ | मे.बॅलोनि विनियार्ड, प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ १६,४६,४२७ 
२२ । सोमंदा बाईनयाडस अंड रिसॉर्टस | ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ २,९७, ४११ 
UL er. Ate 
२३ ।सोमं TST अँड RATS] ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ ६,०९,६५६ 
UI et. Ate 
२४ | गुड ड्रॉप बाईन सेलर्स प्रा.लि.नाशिक ०१/०४/२०१७ ते ३०/०९/२०१७ १२,७६,८२९ 
२५ | गुड ड्रॉप बाईन सेलर्स प्रा.लि.नाशिक ०१/१०/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ २६,४०,२६३ 
२६ | गुड ड्रॉप बाईन सेलर्स प्रा.लि.नाशिक ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ १८,४०,४५६ 
२७ । गुड ड्रॉप बाईन सेलर्स प्रा.लि.नाशिक ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ ३३,९८,१३० 
२८ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि., नाशिक ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ १२,५९,१९४ 
२९ | यॉर्क बाईनरी प्रा.लि., नाशिक ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० १७,९५,२७२ 
३० | विनस सेलर्स प्रा.लि.,नाशिक ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ५,२५,५१४ 
३१ | विनस सेलर्स प्रा.लि.,नाशिक ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० ११,५८,५२२ 
३२ | एन.डी.बाईन्स,प्रा.लि..नाशिक ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ६,८७,१२७ 
३३ | एन.डी.वाईन्स,प्रा.लि.,नाशिक ०१/१०/२०१९ ते ३१/०३/२०२० १५,०७,७४१ 
३४ | सुला विनियार्ड प्रा.लि.,नाशिक ५,८७,८१,०१४ 
(२२,४७,८३,९९२ 
०१/१०/२०२२ ते ३१/०३/२०२३ tant) 
३५ | सुला विनियार्ड प्रा.लि.,नाशिक ४,९९,५९,४७८ 
(१९,१०,४९,६२८ 
०१/०४/२०२३ ते ३०/०९/२०२३ पैकी) 
३६ [सन स्पिरीट प्रा.लि.,नाशिक ०१/०४/२०२१ ते ३०/०९/२०२१ १७,३५,१२३ 
३७ सिन स्पिरोट प्रा.लि.,नाशिक ०१/१०/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ ७७,००.2६९ 
३८ [सन स्पिरीट प्रा.लि.,नाशिक ०१/०४/२०२२ ते ३०/०९/२०२२ ५३,७१,७१३ 
३९ | गुड ड्रॉप बाईन्स प्रा.लि.,नाशिक ४०,१७,५७८ 
(१,५३,६३,५८७ 
०१/०४/२०२१ ते ३०/०९/२०२१ tant) 
४० | गुड ड्रॉप वाईन्स प्रा.लि.,नाशिक ९४,५२,२६४.४ 
(३,६१,५०,५३३ 
०१/१०/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ tant) 
४१ | गुड ड्रॉप बाईन्स प्रा.लि.,नाशिक ८८८०५१२ 
(३,३९,५९,८९२ 
०१/०४/२०२२ ते ३०/०९/२०२२ पैकी) 
४२ | गुड ड्रॉप बाईन्स प्रा.लि.,नाशिक १२४४३२३२३९ 
(४,७५,८४,०८७ 
०१/१०/२०२२ ते ३१/०३/२०२३ tant) 
'एकूण ९९,९९,७८,०६४.४ 


३. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च, मागणी क्रमांक - के ७, लेखाशिर्ष २८५२ - उद्योग (००)(११) वाईन 

उद्योगास प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४७२), ३३ -अर्थसहाय्य या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या एकूण रुपये प्राप्त रु. ९९,९९,७८,०६४.४/- (रुपये नव्व्याण्णव 
कोटी नव्याण्णव लाख अट्ठ्याहत्तर हजार चौसष्ट फक्त ) एवढ्या रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रयो२०२४/ प्र.क्र.५९/ उद्योग-२ 


विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश लेखाधिकारी, उद्योग 
संचालनालय यांचे नावे काढण्यात यावा व उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा करण्यात यावा. 

६. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाने महाराष्ट्र 
विक्रीकर रोखे प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन शासनास त्वरीत सादर करावे. 


9. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक क्र.१०३/२०२४/व्यय-१६, दिनांक २०/०३/२०२४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Cs सदर WIA ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 


प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२८१०५१०५४६१० असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNITA AJAY HAZARI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=902bffd437652eee8f65932190c7 1d2b5cd1778714d0 
82db09d1994383cce843, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


H AZA R | serialNumber=E3B30CCO2C8FF 1 BDF9FCDCD3B2536AFSC8ADF 
DOSE9D409F AEOA032DDB4385717, cn=SUNITA AJAY HAZARI 
Date: 2024.03.28 14:36:16 +05'30' 
(सुनिता हजारी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ जादा प्रतीसह) 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 
८. राज्यकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, नाशिक विभाग, पाथर्डी फाटा, नाशिक-४२२०१०. 
९. राज्यकर सहआयुक्त (SE व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग, विक्रीकर भवन, विजापूर रोड, सोलापूर. 
१०. राज्यकर सह आयुक्त, मोठे करदाते कक्ष-३, वस्तू व सेवा करभवन, माझगाव, मुंबई 
११. राज्यकर सह आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
१२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 
१३. संबंधित घटक नाशिक/ पुणे/ सोलापूर. 
१४. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 
१५. निवड नस्ती, (उद्योग-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


